सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) यांच्या 
अधीनस्त असलेल्या, शासकीय परिवहन सेवा, 
मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वाहनांचा 
सुधारीत आढावा..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. वाहन-२०१४/ प्र.क्र.४३/का.३१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २३ जून, २०२१. 
वाचा:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१०००/प्र.क्र. ६५/विनियम, दिनांक - १९.०६.२००१. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१००५/प्र.क्र. १३/विनियम, दिनांक - २५.०२.२००५. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-१००७/प्र.क्र. ४८/२००७/विनियम, दिनांक - ३१.१२.२००७. 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन-२०१०/प्र.क्र. ५०/विनियम, दिनांक - १०.०१.२०११. 
५) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.शापसे/मो.वा.लि./२०१४/२८६७, 
दि. २४.११.२०१४. 


६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.४३/का.३१, दिनांक- २४.०७.२०१५ 


७) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.४३/का.३१, दिनांक- ०३.०३.२०२० 


प्रस्तावना:- 
मुंबई येथे भेट देणा-या अति-अति महत्त्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी इत्यादी मान्यवरांच्या परिवहन 


व्यवस्थेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या (राजशिष्टाचार) अधिनस्त असलेल्या शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, 
मुंबई या कार्यालयाकडे डि. व्ही. वाहनांचा ताफा ठेवण्यात येतो. सदर वाहनांच्या परिरक्षण, दुरुस्ती व इंधनाचा खर्च 
त्या कार्यालयामार्फत करण्यात येतो. या विभागाच्या संदर्भाधीन दि. २४.०७.२०१५ व दि. ०३.०३.२०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये, राज्य अतिथींच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयाकरिता ५५ 
वाहनांचा आढावा मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आढाव्यात अजून सुधारणा झाल्यामुळे अ. क्र. ६ व ७ येथील शासन 
निर्णयांचे एकत्रिकरण करून सर्वसमावेशक व सुस्पष्ट शासन निर्णय तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

शासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) यांच्या अधीनस्त असलेल्या, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या 

कार्यालयाकरिता, अति-अति महत्त्वाच्या व्यक्‍ती, राज्य अतिथी व इतर मान्यवर यांच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी पुढील 


तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ६३ वाहनांचा आढावा मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१४/ प्र.क्र.४३/का.३१ 


अ. क्र. वाहनाचा प्रकार आढाव्यानुसार अनुज्ञेय वाहनांची संख्या 
१ डी. व्ही. कार ६१ 
२ टोईंग व्हॅन (मध्यम आकाराची) प 
३ बस Po 
एकूण ६३ 


२. वरीलप्रमाणे राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समितीने, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई या कार्यालयासाठी 
एकूण ६३ वाहने अनुज्ञेय केली आहेत. या सर्व एकत्रित ६३ वाहनांचा वापर या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र 
अ* नुसार अनुज्ञेय राहील. नविन वाहने खरेदी करताना आढाव्यात मंजूर वाहन संख्येपेक्षा अधिक वाहने होणार 
नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५१/१५/विनियम, दि. ०२.०७.२०१५ व १९०/ 
२०२१/विनियम, दि.२२.०६.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमती आणि झासनाने दि. ३१.०१.२०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६२४१२२१०८८३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(सतीठा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समिती, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (प्र. सु), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. परिवहन आयुक्‍त, सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन धोरण आढावा समिती 

८. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 

९. मा.मंत्री राजशिष्टाचार यांचे खाजगी सचिव 

१०. मा.राज्यमंत्री राजशिष्टाचार यांचे खाजगी सचिव 

११. मा.मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई, 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-४ / विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


-O 
Sy 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०१४/ प्र.क्र.४३/का.३१ 


विवरण पत्र “अ 


(सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. वाहन-२०१४/प्र.क्र.४३/का.३१, दि. २३ जून, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. वाहन अनुज्ञेय असलेल्या मान्यवरांचे पदनाम अनुज्ञेय वाहन संख्या 
1१. | . मा. मुख्यमंत्री 1१ | 
2. मा. उपमुख्यमंत्री (-._ है: 
मा. मंत्री, राजशिष्टाचार .__ “अ. | 
४. मा. राज्यमंत्री, राजशिष्टाचार a कै _ | 
षु. मा. मुख्य सचिव 1१ | 
६. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव ३ 
0. मा. उपमुख्यमंत्री याचे सचिव शिका शा 
८. अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी a oe 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सहसचिव/उपसचिव २ 
1१०. | ०. ।मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 1१ | 
११. | १, राजशिष्टाचार विभागातील २ उपसचिव व स्टाफ कार ३ 
१२. राजशिष्टाचार अधिकारी - विमानतळ नियंत्रण कक्ष ४ 
१३. राज्य अतिथींच्या परिवहनाकरिता ४१ 
१४. मा. राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान यांच्या दौ-यादरम्यान कान्व्हायकरिता १ बस 
व कार्यालयीन वापराकरिता 
१५. | बंद वाहने दुरुस्तीकरिता खेचून आणण्याकरिता १ टोइंग व्हॅन 
एकूण ६३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


